वर्ष ११ , अंक ३४ ] 
- - 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


भाग १ ( नावि ) १५४ 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि- १६६ / २०२२ - कार्यकारी अभियंता , सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना विभाग , धुळे यांनी 
खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांना जमिनींमध्ये महाराष्ट्र शासन , सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९ , “ महाराष्ट्र 
राज्यात सुविधा व सेवा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील 
वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ 
नुसार ” सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना अंतर्गत मौजे बाभुळवाडी , तालुका - जिल्हा धुळे ( खालील अनुसूचीनुसार ) मधील गावांतून 
भूमिगत बंदिस्त उर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ - अ टाकणेकामी जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . 


[ पृष्ठे १८ 


त्या अनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील , धुळे तालुक्यातील मौजे बाभुळवाडी , तालुका - जिल्हा धुळे गावांतून 
भूमिगत बंदिस्त उर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ अ जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी खालीलप्रमाणे खाजगी जमिनीवरील वापर 
हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . सबब , या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करणेचेबाबत जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 


सदर या जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव , गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी 
तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या 
कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक 
कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावे . 


समजून 

उपरोक्त मुदतीत जर कोणताही आक्षेप / हरकत दाखल केली नाही , तर कोणाचेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे 
सदर मिळकतीच्या जमिनींवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणेत येईल . त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


( १ ) 


२ 


गट क्रमांक उपगट 

क्रमांक 
२ 


१ 


४७ 


५१ 


५३ 


४३ 

२ ९ 


३० 


२६ 


२५ 

२३ 


१४ 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

उर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ अ 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , गाव बाभूळवाडी 

अनुसूची 


१० 


४७/२ 


५१/१ 
५१/२ 


५३ / १ - अ / २ 

५३ / १ - अ / १ - अ 

५३ / १- ब 

५३ / १ - ड 

५३ / १ - क 

४३ / १ - अ 

२ ९ / २ 

२ ९ / १ - क 


३०/१ 

२६ / २- ब 

२५ 

२३ 


१४/१ 

१४/२ 

१४/३ 

१४/४ 


१५ 

१० / २ - क 

१० / २ - ब 

१० / २ - अ 


५ / २ - अ / १ 

५ / १ - अ 

५ / १ - ब 


खातेदाराचे नाव 


३ 


चंद्रकांत प्रमोद पाटील 

युवराज प्रमोद पाटील 

पुष्पाबाई राजेंद्र पाटील 


किरणबाई सुरेश पाटील 

कमलबाई प्रमोद पाटील 


मनिषा आशानंद पाटील 

आशानंद भटा पाटील 


नितीन आत्माराम पाटील 

नंदकिशोर साहेबराव पाटील 


विठ्ठल अभिमन पाटील 

विमलबाई विठ्ठल पाटील 

अवचित अभिमन पाटील 


रमेश पुंजू पाटील 

कमलाबाई वसंत पाटील 

प्रविण उत्तम पाटील ( देसले ) 


राहूल छोटू पाटील ( देसले ) 

मनोज लाला बाविस्कर 


विनायक खंडू चांभार 

सुमनताई भाऊराव पाटील 

नाना महाराज पाटील 


रविंद्र व्यंकट चांभार ( पवार ) 

गोरख व्यंकट चांभार 


तुळसाबाई राजाराम चांभार 

प्रकाश व्यंकट चांभार 

कैलास दशरथ पवार 

मोहन सोमा पवार 

नरसिंग सोमा पवार 

प्रकाश सोमा पवार 


कृष्णा लोटन पाटील 

शांतीलाल कृष्णा 

पाटील 

संजय शालीग्राम पाटील 


एकूण क्षेत्र 


४ 


हे . आर 

१.५०० 


१.११० 

२.०८० 


०.८०० 

०.५५० 

०.६१० 

०.६१० 

०.८२० 


१.४५० 

२.२ ९ ० 

१.०४० 


०.७६० 


०.७८० 


१.८३० 


०.७१० 


०.४३० 

०.४३० 

०.४३० 

०.४३० 

०.६३० 


०.७४० 

०.७४० 

०.७४० 


४.५८० 

१.५६० 

१.५३० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 
५ 

हे . आर 


०.४६५ 


०.३ ९ ० 

०.३०० 


०.१५३ 

०.१५० 

०.०८१ 

०.०८१ 

०.० ९ ० 

०.२ ९ १ 

०.२ ९ ४ 

०.२१० 


०.३२४ 

०.३३६ 

०.१८ ९ 

०.१५० 


०.१०५ 

०.१०५ 

०.१०५ 

०.०८१ 


०.३०० 

०.१५ ९ 

०.१०५ 

०.१५ ९ 


०.५७० 

०.२४० 

०.२७० 


शेरा 


६ 


1 


1 


1 


1 


1 


गट क्रमांक 


३ 


२ 


१ 


१ 


२१४ 


२१६ 


२१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चालू 


२१० 


उपगट 
क्रमांक 

२ 


३/१ 

३/२ 


२ / १- ब 

२ / २ - ब / १ 

१ / १ - अ 


१/२ 


१ / १ - ब / १ 


२१४ 

२१६ 


२१७ 


२१० 


खातेदाराचे नाव 


३ 


सुरेखा मधुकर पाटील 
सुलतानाबानो फारूक अहमंद 


दिलीप जयराम पाटील 

कोकीळाबाई शांताराम पाटील 


चंदुसिंग गोविंदसिंग परदेशी 
रजूबाई दगडूसिंग परदेशी 
छोट्याबाई कैलाससिंग परदेशी 


बेबीबाई नितीनसिंग परदेशी 

निलाबाई गोविंदसिंग परदेशी 


लखन नंदुसिंग परदेशी 

सागर नंदुसिंग परदेशी 

चंदाबाई नंदुसिंग परदेशी 


केवळबाई जगन्नाथ पवार 

प्रविण जगन्नाथ पवार 

शांताराम जगन्नाथ पवार 


ईश्वर चिंधा खैरनार 
कौतिक चिंधा पाटील 

किशोर मोतीराम पाटील 

रूपचंद शिवराम पाटील 

विमलाबाई वसंत देसले ( पाटील ) 

विजय वसंत देसले ( पाटील ) 
सुनिल वसंत देसले ( पाटील ) 
उज्वला किसल पाटील 

चित्रकला किशोर पाटील 


हिंमत शिवराम पाटील 
सरूबाई रंगराव देसले ( पाटील ) 
अशोक रंगराव देसले ( पाटील ) 
सुरेश रंगराव देसले ( पाटील ) 
संगिता दिलीप पवार ( पाटील ) 
सुधाकर रंगराव देसले ( पाटील ) 
उमाकांत शांतिलाल पाटील 


कस्तुराबाई भाईदास पाटील 


एकूण क्षेत्र 


हे , 


४ 


आर 


०.७२० 

०.७४० 


०.६१० 

०.९ ३० 

२.८८० 


०.५३० 


०.७५० 


०.१८० 


०.९ २० 


०.८६० 


०.००० 


०.६३० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 
५ 

हे . आर 


०.१०५ 

०.१३५ 


०.१२० 

०.१२० 

०.३३० 


०.१२ ९ 


०.१०५ 


०.१२० 

०.३२४ 


०.३२४ 


०.१६५ 


०.१०५ 


शेरा 


६ 


1 


+ 


1 


1 1 


1 


सदर क्षेत्र गाव 

नकाशानुसार २१ ९ चा 
भाग दिसत आहे . 
तथापि , सदर क्षेत्राचा 
७/१२ उपलब्ध नाही . 


४ 


गट क्रमांक 


१ 


२०८ 


२०७ 


२०४ 


२०० 


२०३ 


२०१ 


१ ९ २ 


१८६ 


१८५ 


१८४ 


१७८ 


१७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 

चालू 


१६ ९ 


उपगट 
क्रमांक 

२ 


२०८ 


२०७ 


२०४ 


२००/२ 


२०३ 


२०१ / २ - अ / १ 


२०१ / २- ब 

१ ९ २ / १ 

१ ९ २ / २ 

१८६/१ 

१८५/२ 

१८५/१ 


१८४ / २ - अ 
१८४ / २ - ब 


१७८/१ 


१७८/२ 


१७८/३ 

१७७/२ 

१६ ९ / १ 

१६ ९ / २ - ब 

१६ ९ / ३ 


१६ ९ / ४ - अ 

१६ ९ / ४ - ब 


खातेदाराचे नाव 


३ 


रविंद्र आनंदा पाटील 

रविंद्र आनंदा पाटील 

दादाभाऊ उर्फ विश्वास नामदेव पाटील 

वालजी शंकर पाटील 

नंदकुमार सुकलाल पाटील 

विश्वास विक्रम पाटील 
संजु विक्रम पाटील 

किरण विक्रम पाटील 

रुखमाबाई विक्रम पाटील 


रत्नाबाई नंदकुमार पाटील 

रामभाऊ सुकलाल पाटील 

शामराव सुकलाल पाटील 

सिमा रविंद्र पाटील 


रविंद्र सुरेश पाटील 

नंदकिशोर जिजाबराव पाटील 

प्रविण जिजाबराव पाटील 

मंजुलाबाई जिजाबराव पाटील 
वंदना संजय पाटील 


भिमराव डिगंबर पाटील ए.कु.मॅ. 

बारकु मुरलीधर पाटील 

नंदु मुरलीधर पाटील 


नंदु मुरलीधर पाटील 

बारकु मुरलीधर पाटील 

विमलबाई बन्सीलाल पाटील 

दिपक बन्सीलाल पाटील 

वामन शंकर पाटील 

अशोक झिपरू पाटील 

विजय राजाराम पाटील 

रावसाहेब भरत पाटील 


भरत देवचंद पाटील 

मनोहर बळीराम देसले 

सुनिल बळीराम पाटील 


एकूण क्षेत्र 


हे , 


४ 


आर 


०.५७० 


०.७०० 


०.८७० 


०.९ २० 

२.२५० 

०.८६० 


०.४०० 


१.८०० 

१.५ ९ ० 


०.४४० 


०.५५० 

०.९ ५० 


१.१५० 

0.800 


०.३२० 


०.५ ९ ० 


०.६०० 


२.४०० 


१.७ ९ ० 

०.४८० 

१.२१० 

१.२२० 

१.२२० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 
५ 

हे . आर 


०.१२० 


०.१२० 


०.१८० 


०.१८० 


०.३१५ 

०.२५५ 


०.१५० 

०.१०५ 

०.१०५ 

०.१३५ 

०.१५० 

०.३५१ 


०.२२५ 

०.१४४ 


०.१२६ 


०.१५० 


०.१ ९ ५ 

०.४५० 

०.३५४ 

०.१२३ 

०.१२६ 

०.१२ ९ 

०.१२ ९ 


शेरा 


६ 


1 1 1 1 1 1 


1 1 


1 


1 


गट क्रमांक 


१ 


१६८ 


१६५ 

१६३ 


१६१ 


१४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चालू 


१५४ 


उपगट 
क्रमांक 
२ 


१६८ / २ - अ / २ 
१६८ / २ - ब 


१६५ 

१६३ 


१६१/३ 
१६१/१ 

१४५ / १ - अ 


१४५ / २ - ब 
१४५ / २ - अ 


१५४ 


धुळे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


खातेदाराचे नाव 


३ 


लक्ष्मण हिरामण पाटील 

मिराबाई सोनू पाटील 

राजेंद्र सोनू पाटील 
तुळशीराम सोनू पाटील 
विलास सोनू पाटील 

आरस्तोल सखाराम पाटील 

विजय सखाराम पाटील 


योजनाबाई जिजाबराव पाटील 

सुभद्रा अर्जुन पाटील 
कमलाबाई दगा पाटील 

विमलबाई शामराव पाटील 


प्रताप चैत्राम पाटील 
बाळू चैत्राम पाटील 

मनोहर चैत्राम पाटील 
आनंदा चैत्राम पाटील 


सरकारी पडीत फॉरेस्ट 

वाल्हाबाई गंगाराम मोरे 

आनंदा गंगाराम मोरे 

संजय गंगाराम मोरे 

सुरेश गंगाराम मोरे 
युवराज गंगाराम मोरे 

यशोदाबाई छगन सोनवणे 

मंगलाबाई आनंदा देवरे 


भावराव शामा देवरे 

भिमराव शाम देवरे 


सुवर्णा अशोक पाटील 

प्रमिलाबाई अशोक पाटील 


भटाबाई अशोक पाटील 

समाधान अशोक पाटील 
योगेश अशोक पाटील 
कैलास चुडामण पाटील 

संगीता रामलाल पाटील 
गोकुळ रामलाल पाटील 

सरकारी पडीत पाश्चर फॉरेस्ट 

मौजे बाभुळवाडी एकूण क्षेत्र .. 


एकूण क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

०.९ ७० 

१.६०० 


२२ ९ .८२० 

२.९ ६० 


१.७६० 

२.५ ९ ० 

३.०५० 


१.६४० 

२.४५० 


४४६.११० 


७५५.१६० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 

५ 


हे . आर 

०.३६३ 

०.१ ९ ५ 


०.४३५ 


०.४२० 

०.५५८ 


०.४६२ 

०.२७० 

०.३६० 


०.२४० 

०.३ ९ ० 


२.२८८ 


१८.०८३ 


शेरा 


६ 


1 1 


1 


वन जमीन 


1 


1 


1 


वन जमीन 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि- १७१ / २०२२ - कार्यकारी अभियंता , सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना विभाग , धुळे यांनी 
खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमिनधारकांना जमिनींमध्ये महाराष्ट्र शासन , सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९ , “ महाराष्ट्र 
राज्यात सुविधा व सेवा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील 
वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ 
नुसार ” सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना अंतर्गत मौजे पिंपरी , वडजाई , फागणे , सौंदाणे , वजीरखेडे , वेल्हाणे , तालुका - जिल्हा 
धुळे ( खालील अनुसूचीनुसार ) मधील गावातून भूमिगत बंदिस्त उर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ अ टाकणेकामी जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन 

करावयाचे आहे . 


६ 


त्या अनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील मौजे पिंपरी , वडजाई , फागणे , सौंदाणे , वजीरखेडे , 
वेल्हाणे , तालुका - जिल्हा धुळे गावांतून भूमिगत बंदिस्त उर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ - अ जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे खाजगी जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . सबब या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही 
करणेचेबाबत जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 

, 


सदर या जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव , गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी 
तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या 
कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक 
कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावे . 


उपरोक्त मुदतीत जर कोणताही आक्षेप हरकत दाखल केली नाही , तर कोणतेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून 
सदर मिळकतीच्या जमिनीवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणेत येईल . त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


गट 

क्रमांक 

१ 


१०३ 


१०३ 


१०३ 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


१०३/१ 


१०३/२ 

१०३/३ 


खातेदाराचे नाव 


३ 


वेणूबाई वेलाजी वाघमारे 
राजेंद्र वेलाजी वाघमारे 

किशोर वेलाजी वाघमारे 

आनंद वेलाजी वाघमारे 

रेखाबाई वेलाजी वाघमारे 


मनोज विनायक ठाकूर 

रमा विनोद अग्रवाल 


उर्ध्वगामी नलिका क्रमांक ४ - अ 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे 

अनुसूची 

एकूण क्षेत्र 


४ 


हे . आर 
मौजे पिंपरी 


२.००० 


२.००० 


१.६०० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 

५ 

हे . आर 


१.०५० 


शेरा 


६ 


सदर गट क्रमांक १०३ , मौजे पिंपरी , 
तालुका धुळे मध्ये एकूण २० पोटहिस्से 
असून १५ पोटहिस्स्यांचे क्षेत्र सलग दिसून 
येते ( पोटहिस्स्यांमध्ये बांध नाही ) त्यामुळे 
पोटहिस्सानिहाय कोणाचा गट नंबर कोणता 
आहे ? याबाबत खातरजमा करणे शक्य 
नाही . त्यामुळे उपगटांचे पंचनामे व खातरजमा 
करण्यात आलेली नाही . 


गट 

क्रमांक 

१ 


१०३ 


१०३ 


१०३ 

१०३ 


१०३ 

१०३ 

१०३ 


१०३ 

१०३ 


१०३ 


१०३ 

१०३ 

१०३ 


१०३ 


१०३ 


१०३ 

१०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

एकूण क्षेत्र 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


१०३/४ 

१०३/५ 


१०३/६ 

१०३/७ 


१०३/८ 

१०३ / ९ 

१०३/१० 


१०३/१२ 


खातेदाराचे नाव 


१०३/१३ 

१०३/१४ 

१०३/१५ 


३ 


१०३/१६ 


पांडु कोडु भिल ( आदिवासी ) 

लतिका जगन्नाथ शुक्ल 

जयेश जगन्नाथ शुक्ल 

दिनेश जगन्नाथ शुक्ल 

लताबाई पितांबर सैंदाणे 


सुमनबाई रमेश सरदार 

हर्षल रमेश सरदार 

भुषण रमेश सरदार 
निर्मला समाधान अहिरे 
वैशाली सुभाष अहिरे 
चेतन साहेबराव अहिरे 
रतना लालाजी अहिरे 

लक्ष्मीबाई मोहन सरदार 

चंद्रकांत मोहन सरदार 


१०३ / ११ - अ पंकज जनार्दन जांभळे 

१०३ / ११- ब 

दिपक पोपटराव महाजन 

फारूक अहमद मेहमुद हुसेन सैय्यद 

शेख अनिस शेख गुलाब 

मोहम्मद नसिर शेख , साजिद 

जाविद हाजी मोहमद शाबान अन्सारी 


भारती दिनेश जाधव 

गिरीश प्रभुदयाल अग्रवाल 

प्रमीलाबाई परशराम सपकाळे 


४ 

हे . आर 

मौजे पिंपरी 


हारूण युसुफ शिकलीकर 

सोनु नागो ठाकरे 

कर्ता प्रदिप रमेशचंद्र मुंदडा 

रमेशचंद्र श्रीकिसन मुंदडा ( एच . यु . फ . ) 

पियुष प्रकाश मुंदडा 

प्रसाद किशोर मुंदडा 

अमित प्रदिप मुंदडा 

१०३/१७ 

प्रदिपकुमार रमेशचंद्र मुंदडा 

१०३/१८ 

प्रसाद किशोर मुंदडा 

१०३ / १ ९ प्रकाशकुमार रमेशचंद्र मुंदडा 


२.००० 


२.००० 


२.००० 


१.२५० 


२.००० 

२.००० 

२.००० 


१.६०० 

०.४०० 


२.००० 


२.००० 

२.००० 

१४.०३० 


१२.४०० 


२.००० 


२.००० 


२.००० 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


हे . आर 


शेरा 


६ 


प्रस्तावित रेल्वेमार्ग धुळे ( बोरविहीर ) ते 
नरडाणासाठी लागणारे क्षेत्र वगळून . 


७ 


सदर गट क्रमांक १०३ , मौजे पिंपरी , 
तालुका धुळे मध्ये एकूण २० पोटहिस्स 
असून १५ पोटहिस्स्यांचे क्षेत्र सलग दिसून 
येते ( पोटहिस्स्यांमध्ये बांध नाही ) त्यामुळे 
पोटहिस्सानिहाय कोणाचा गट नंबर कोणता 
आहे ? याबाबत खातरजमा करणे शक्य 
नाही . त्यामुळे उपगटांचे पंचनामे व खातरजमा 
करण्यात आलेली नाही . 


८ 


गट 

क्रमांक 
१ 


१०४ 


२८ 


२७ 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

एकूण क्षेत्र 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


१०४ 


२८/२ 


२७ 

२५/२ 


खातेदाराचे नाव 


३ 


बन्सी वामन शिंदे 

बाबुराव वामन शिंदे 

कृष्णा रामदास आखाडे 

गौतम रघुनाथ शिंदे 

जितेंद्र रघुनाथ शिंदे 

दगा हिरामण शिंदे 


नंदु हिरामण शिंदे 
पद्माबाई चंद्रकांत शिंदे 
भटू चैत्राम शिंदे 


भिमाबाई रघुनाथ शिंदे 

महेंद्रकुमार चैत्राम शिंदे 


मायाबाई मधुकर सोनवणे 
रत्नाबाई रघुनाथ शिंदे 

रामबाई बाप झिपरू शिंदे 
रुखमाबाई रघुनाथ शिंदे 
वसंत चैत्राम शिंदे 


शामबाई बाप झिपरू शिंदे 

शेवंताबाई चैत्राम शिंदे 

सयाबाई झिपरू शिंदे 

आनंदा कृष्णा 

सिद्धार्थ रघुनाथ शिंदे 

कैलास रामभाऊ आखाडे 


४ 

हे . आर 


मौजे पिंपरी 


५.० ९ ० 


चालू 


एकूण क्षेत्र .. ६४.३७० 

मौजे वडजाई 


प्रिया उदय देवरे 

भाईदास नारायण पाटील 

हिरामण नारायण सुर्यवंशी ( पाटील ) 


संजय नारायण पाटील ( सुर्यवंशी ) 

राजेंद्र सहदेव सुर्यवंशी 

प्रभाकर डिगंबर देवरे 

दिलीप दिगंबर देवरे 

मंगलाबाई देविदास पाटील 

सुरेखा राजेंद्र पाटील 

सरलाबाई गुलाबराव पाटील 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


हे . आर 


०.७०० 

१.० ९ ० 

१.० ९ ० 


०.८०० 


४.१८० 


२.२३० 


०.४५० 


१.५०० 


०.१८३ 

०.१८६ 

०.१८३ 


गाव नकाशानुसार सदर गट १०४ - अ व 
१०४ - ब दाखवत असून प्रत्यक्षात सदर गट 
नंबर १०४ आहे . 


०.००० 


०.४२० 


०.३१५ 


शेरा 


1 


६ 


संपादनात येत नाही 


गट 
क्रमांक 

१ 


१ ९ 


१८ 


७७ 


७५ 


९ १ 


४ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

एकूण क्षेत्र 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


१ ९ / १ - अ 

१ ९ / १ - ब 

१ ९ / २ - ब 


१८/२ 


१८ / १ - ब 


७७ 


७५ / १ - अ / ३ - अ 


खातेदाराचे नाव 


७५ / १ - अ / ३- ब 

७५ / १ - अ / १ - ब / ३ 
७५ / १ - ब / १ 


९ १ / १ - अ 


४ ९ ८ / १ 


३ 


मनोज यशवंत देवरे ( पा ) 

हेमंत यशवंत पाटील 


हे . आर 

मौजे वडजाई - चालू 


प्रभाकर डिगंबर पाटील 

दिलीप दिगंबर पाटील 

यशवंत उखा पाटील 


योगेश शिवाजी सोनवणे 

पंकज शिवाजी सोनवणे 


पिरन तुळशीराम सुर्यवंशी ( पाटील ) 


दंगल चैत्राम पाटील 


सुधीर रामकृष्ण मोरे 

रविंद्र उत्तम पाटील 


भिमराव भिका पाटील 

प्रभाकर भिका पाटील 
वसंत भिका पाटील 
सतिष भिका पाटील 

कैलास भिका पाटील 

विलास भिका पाटील 

सुरेश श्रावण पाटील 


एकूण क्षेत्र .. 


४ 


हिंमत पितांबर पाटील 

एकूण क्षेत्र .. 


मौजे फागणे 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 

५ 

हे . आर 


०.६०० 

०.६०० 

०.८५० 

०.८५० 

०.८३० 


४.०६० 


१.२२० 


१.४ ९ ० 


०.२७० 

०.४२० 

२.५०० 


१.२०० 


०.९ ८ 


०.१ ९ ५ 

०.१८० 


०.९ ८ 


०.२५५ 

०.२५५ 

०.१६५ 


०.२१० 


०.२५५ 


०.३१५ 


०.१३५ 

०.१३५ 

०.४०५ 


२४.१३० ४.०७७ 


०.५४० 


०.४३५ 


०.४३५ 


शेरा 


६ 


गाव नकाशानुसार गट नंबर 
१७ चा भाग दर्शवत असून 
१८/२ शेती करत आहे . 


गाव नकाशानुसार गट नंबर 
१७ चा भाग दर्शवत असून 
१८/१ - ब शेती करत आहे . 


गाव नकाशानुसार गट नंबर 
७५ चा भाग दर्शवत असून 
७७ शेती करत आहे . 


गाव नकाशानुसार गट नंबर 

७४ चा भाग दर्शवत असून 
७५ शेती करत आहे . 


1 


गाव नकाशानुसार गट नंबर 
८७ चा भाग दर्शवत असून 
९ १ / १ - अ शेती करत आहे . 


९ 


१० 


गट 

क्रमांक 

१ 


३१ 

३३ 

३४ 


३५ 


६ ९ 


७२ 


७६ 


७५ 


४२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

एकूण क्षेत्र 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


३१ / २ - अ 

३३/१ 

३४/२ 

३४/१ 

३५/१ 


६ ९ / १ - ब 
६ ९ / १ - अ 

६ ९ / १ - ब / १ 


६ ९ / २ 

७२ / १ - अ / १ - अ 

७२ / १ / २ - अ 

७२ / १ / १ - ब 

७६ 


७५ 


४२६/१ 


खातेदाराचे नाव 


धुळे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


३ 


भावना हेमंत पाटील 

दिवाणजी गरबड पाटील ए.कु.म. 

राकेश हिरालाल पाटील 

हिंमत बाबुराव पाटील 


आनंद मुकुंद गिंदोडीया 

आदर्श मुकुंद गिंदोडीया 

सुनिल आत्माराम चौधरी 

अजय दत्तात्रय महाल 

निलाबाई सुदाम अहिरे 
दिपक सुदाम अहिरे 

सपना संदिप महाले 

मनिषा सतिष मोरे 

ग्रामपंचायत , सौंदाणे ( सरकारी गट ) 


गोरख माणिक पाटील 

प्रमोद त्र्यंबकराव मुडके 

प्रमोद एकनाथ शेलार 


हे . आर 

मौजे सौंदाणे 


आसाराम मंगाराम पाटील 

आत्माराम मंगाराम पाटील 

ललिताबाई अरुण पाटील 


प्रमोद एकनाथ शेलार 

दिपक एकनाथ शेलार 

किशोर एकनाथ शेलार 

एकूण क्षेत्र .. 


४ 


सरकारी फॉरेस्ट 

एकूण 

क्षेत्र .. 


आकारी पडीत 

एकूण क्षेत्र .. 


मौजे वजीरखेडे 


मौजे वेल्हाणे 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


हे . आर 


१.९ ५० 

१.५५० 

०.६ ९ ० 

०.६ ९ ० 


१.४८० 


४.२७० 

६.२५० 

३.२४० 


३४.८७० 


४८०.२० 


०.३७५ 

०.२२५ 

०.१६८ 

०.१६८ 


१०.१७० ०.७६५ 

०.२८० 

०.२७ ९ 

०.४०० 

०.१५६ 

०.४१० 

०.१८० 

२.९ ५० 

०.३३० 


४८०.२० 


०.४४४ 


०.७८० 

०.७८० 

०.०३० 


४.६८० 


१.४८४ 


१.४८४ 


१ ९२.९ १ २.५५० 

१ ९२.९ १ 

२.५५० 


1 


1 


शेरा 


1 


६ 


सरकारी जमीन 


वनजमीन 


सरकारी जमीन 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


- 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , 


जिल्हाधिकारी जळगाव तथा 

समुचित प्रशासन यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार 

प्राथमिक अधिसूचना . 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे दा - ना - पिं / जळगाव - मनमाड / ३ रीरेला / एसआर / 
२ ९ ४ / २०१ ९ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी , “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ " 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / जळगाव 
मनमाड / ३ रीरेला / एसआर / २ ९ ४ / २०१ ९ , दिनांक २३ मे २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत याची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव , तालुका जळगाव 
यांना ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांचे नाव व पत्ता नमूद करावा ) 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१ 


१०५ पै . 


१०६ पै . 


१०७ पै . 
१०८ पै . 


१११ पै . 
११२ पै . 
२०७ पै . 

२११ पै . 

२१६ पै . 


१३८ पै . 

१३ ९ पै . 


१४१ पै . 


१२० पै . 
१२१ पै . 


अनुसूची- एक 

जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 

ला . ला क्षेत्र 

हे . आर . मध्ये 

२ 

मौजे दापोरे , तालुका जळगाव 


O 


O ०१ 


० ०६ 


० 


०४ 


० 


O १३ 


O 


१० 


ů 


३१ 

० ३४ 

० 

२३ 

मौजे नागझीरी , तालुका जळगाव 

० २५ 


O ०२ 


O 


० ११ 


शके १ ९ ४४ 


मौजे पिंप्राळा , तालुका जळगाव 

० ०६ 


०४ 


एकूण क्षेत्र 

हे . आर . मध्ये 

३ 


O 


समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळण - वळण 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची - चार 


०४ 


० ०६ 


० १० 


O १३ 


० ३१ 


O ३४ 

० २३ 


O २५ 


O 


O ११ 


० ०६ 


०४ 


११ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेलाईन करिता जमिनींचे 
संपादन . 


प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे दापोरे , नागझीरी , पिंप्राळा , तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील जमिनी तिसऱ्या रेल्वेलाईन करिताचे प्रयोजनासाठी 
संपादन . 


१२ 


टीपा. 

( १ ) 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ ९ , शके १ ९ ४४ 

- 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
म . उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव व म . उपमुख्य 
अभियंता ( बांधकाम ) , मध्य रेल्वे भुसावळ , तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी दापोरे , नागझीरी , पिंप्राळा , तालुका जळगाव 
यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी . 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव १ , २ , ३ यांनी संपादनाखालील 
गटाच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही 
करावी . 


जळगाव , १८ ऑगस्ट २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 


जिल्हाधिकारी नाशिक यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि / ८५२ / २०२२ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / 
युडी - ९ , दिनांक २८ जून १ ९९ ३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 


एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 

दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


66 


66 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम १२६ नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

66 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार ” 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

" 


66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्प , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद 

प्रकरण क्रमांक ०२/२०२१ 


सर्व्हे नंबर / 

गट नंबर 


१ 


४६/२/१ पै . 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 

हे.आर. / चौ.मी . 


२ 

चौ . मी . 


२५५१ 


२५५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

१३ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : १८ मी . व ३० मी . डी . पी . रोडकरिता . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मी . व ३० मी . डी . पी . रोडकरिता . 
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 

विरोधात विविध पक्ष संघटना वेगवेगळ्या विषयावरून सध्या धरणे , 
आंदोलने , मोर्चे करीत आहेत . तसेच वेगवेगळ्या संघटना ह्या विविध 
विषयावरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
यास्तव उपोद्घातातील नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये अपर पोलीस 
अधीक्षक यांनी दिनांक २८ जुलै २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन 
प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे . 

अनुसूची- तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 

गट नंबर 

हेक्टर मध्ये 

१ 

२ 

लागू नाही 


लागू नाही 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पाटबंधारे क्र . १ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 
शकेल . 


नाशिक , १ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 
प्रतिबंधात्मक आदेश -१६८४ / २०२२ , धुळे दिनांक 
२२ जुलै २०२२ . 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( 3 ) . 


आदेश 

क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -१ ९ २३ / २०२२ - धुळे जिल्ह्यात 
आगामी काळात इंधन दरवाढ व महागाईच्या विरोधात विविध पक्ष 
आंदोलने करणात आहेत . तसेच दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजी किल्ले 
लळींग येथील लांडोर बंगला येथे ‘ भिमस्मृती ' दिवस साजरा 
करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक ३१ जुलै २०२२ पासून ते दिनांक 
९ ऑगस्ट २०२२ पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मोहरम सण साजरा 
करण्यात येणार आहे . तसेच आता सध्या महाराष्ट्र राज्यात नुपुर शर्मा 
यांनी महंमद पैगंबर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने मुस्लीम 
समाजातर्फे आंदोलने करण्यात येत आहेत . तसेच केंद्र सरकार यांच्या 


जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी , म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर 
नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) 
अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार 
प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 
साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 
करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 
; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे 
; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) हा आदेश 
ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा 
अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना 
आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


- 


नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे 
व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम व रॅली 
इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या 
सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर 
निर्बंध लागू असतील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २८ जुलै २०२२ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


धुळे , २६ जुलै २०२२ . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) नुसार 

अधिसूचना 

क्रमांक जिविशा / वाहतूक नियमन / मनाई आदेश / ३३५८ / २०२२. 
ज्याअर्थी , मोहरम सणानिमित्त नंदुरबार शहरात मोहरम सणाचे 
मध्यरात्रीपासून तीन दिवसपावेतो म्हणजेच दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०२२ 
चे मध्यरात्रीपासून ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ रोजीपावेतो इमाम 
बादशाह दर्गा या ठिकाणी ऊरुस ( यात्रा ) भरणार आहे . सदर 
ऊरुससाठी राज्यभरातून व परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर साधारण 
१० ते १५ हजार भाविक प्रति दिवशी येत असतात . त्यामुळे शहरात 
मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते व मोठ्या प्रमाणावर रहदारीचा 
प्रश्न निर्माण होत असतो . विशेषतः ऊरुस कालावधीत साक्रीनाका , 
जळका बाजार , बागवान गल्ली , मच्छिबाजार या भागात वाहने 
आल्यास रहदारीची मोठी कोंडी होते . काही वेळेस वाहनाचा धक्का 
लागल्याने वाद होऊन मोठ्या प्रमाणावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , याबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 


शके १ ९ ४४ 


त्याअर्थी , मी , पी . आर . पाटील , पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार 
जिल्हा , मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) 
नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी 
खालीलप्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे . 


सदर ऊरुस कालावधीत रहदारीची कोंडी होऊ नये व भाविकांना 
इमाम बादशहा दर्ग्यावर जाण्या - येण्यास अडथळा निर्माण होऊ नये 
म्हणून दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी सकाळी ०६.०० वाजेपासून 
ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे सकाळी ०८.०० वाजेपावेतो 
खालील प्रमाणे वाहतुक वळविण्यात येत आहे . 


( १ ) नवापूर चौफुलीकडून साक्रीनाकाकडे शहरात येणारी सर्व 
वाहने नवापूर चौफुली , धुळे चौफुली मार्गे शहरात येतील . 


( २ ) कोकणीहिल - मिराज सिनेमाकडून साक्रीनाकामार्गे नंदुरबार 
शहरात येणारी सर्व वाहने मिराज सिनेमापासून धुळे चौफुली मार्गे 
शहरात येतील . 


( ३ ) महाराष्ट्र व्यायाम शाळेकडून सोनार गल्ली , जळका बाजार , 
साक्रीनाका मार्गे नवापूर चौफुलीकडे जाणारी वाहने महाराष्ट्र 
व्यायामशाळा , नगरपालिका , अंधारे चौक , मोठा मारुती , धुळे चौफुली 
कडून नवापूर चौफुलीकडे जातील . 


( ४ ) दोशाह तकीयाकडून बागवान गल्ली , साक्रीनाका , नवापूर 
चौफुली कडे जाणारी वाहने दोशाह तकीया , देसाई पेट्रोलपंप , धुळे 
चौफुली मार्गे नवापूर चौफुलीकडे जातील . 


( ५ ) धानोरा रोडकडून महात्मा फुले पुतळा , काळी मस्जिद , 
मच्छिबाजार , साक्रीनाका , नवापूर चौफुलीकडे जाणारे वाहने धानोरा 
रोड , हाट दरवाजा , नगरपालिका , अंधारे चौक , मोठा मारुती , धुळे 
चौफुली मार्गे नवापूर चौफुलीकडे जातील . 


सदरचा आदेश दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०२२ चे सकाळी ६.०० 
वाजेपासून ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे सकाळी ८.०० 
वाजेपावेतो नंदुरबार शहरात अंमलात राहिल . 


सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील . 


हा आदेश दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नंदुरबार , ०६ ऑगस्ट २०२२ . 


पी . आर . पाटील , 
( भापोसे ) , 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक दंडप्र / अ.मृ. / कावि / २०२२/६३८ . - ज्याअर्थी , खालील परिशिष्टामध्ये मयत व्यक्तींच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणांमुळे त्या व्यक्तींचा अकस्मात मृत्यू झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेसाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक व उपविभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी संबंधित पोलीस अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या मयत समरी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १७४ अन्वये इकडे मयत समरींचे वर्गीकरण करून मिळणेबाबतचे अहवाल प्रस्तुत प्रकरणी पाठवले आहेत . मी , सीमा अहिरे , उपविभागीय अधिकारी , अमळनेर भाग , अमळनेर या नोटिसी अन्वये सदर मयताची अंतिम वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार वा हरकत असल्यास त्यांनी सदरची जाहीर नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस ( ३० ) दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात तक्रार अगर हरकतीची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनकडे सादर करावी . अगर या कार्यालयात समक्ष आणून द्यावी . वरील मुदतीत कोणाची तक्रार अगर हरकत प्राप्त न झाल्यास तक्रार वा हरकत विचारात घेतली जाणार नाही व पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अकस्मात मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करणेत येईल . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


पो . स्टे . जा . क्र . 


९ ४४ / २०१६ 


२०८७/२०१५ 


२०८८/२०१५ 


१६७/२०१६ 


३७०/२०१६ 


३१०/२०१७ 


५५०/२०१६ 


अ . म . र . नं . 


३ 


१८/२०१४ 


३०/२०१४ 


२०/२०१५ 


३४/२०१५ 


३८/२०१५ 


०३/२०१६ 


१५/२०१६ 


मयताचे नाव 


राजन गोकुळ नायक 


चंद्रकिशोर बिजली रॉय 


कशिश शेखर नंदवाणी 


अनोळखी मयत पुरुष 


मोहमद एहसास अन्सारी 


अनोळखी मानव सांगाडा 


लक्ष्मीनारायण दुबूगुडडु सामलाल 


परिशिष्ट 


पत्ता 


५ 


एफ ६१/१ , छत्तरपूर , एक्सेशन नवी दिल्ली 


रंगताळ , ता . पलाजोरी , 

जि . देवघर , झारखंड 


गडचांदूर , ता . कोपर्णा , जि . चंद्रपूर 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


जबडा , ता . सिमरिया , जि . चत्रा 


नाव व पत्ता माहिती नाही 

वार्ड नं . १८ , गाडीहारी , पनिहसीन परा , जि . रायगड 


मृत्यूचे कारण 


धावत्या रेल्वेगाडीतून पडल्याने डोक्यास जबर मार लागल्याने मयत 


नैसर्गिक मृत्यू 


नैसर्गिक मृत्यू 


अपघाती मृत्यू 


६ 


अपघाती मृत्यू 


पाण्यात बुडून मयत 

अपघाती मृत्यू 


पोलीस ठाणे 


७ 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार , 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार , 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 


मारवड पो . स्टे . 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


१ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


२ 


७०३/२०१६ 


२२७/२०१७ 

६१४/२०१७ 


११२ ९ / २०१६ 


१४०७/२०१७ 


६७/२०१७ 


६७८/२०१७ 


७२७/२०१७ 


६२४/२०१८ 


४७८/२०१८ 


१०५२/२०१८ 


३ 


२३/२०१६ 


३२/२०१६ ३४/२०१६ 


३ ९ / २०१६ 


०४/२०१७ 


०५/२०१७ 


०८/२०१७ 


१०/२०१७ 


४०/२०१७ 


१४/२०१८ 


२० ९ / २०१ ९ 


४ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


एक अनोळखी पुरुष 

स्त्री जातीचे अनओळखी 


दिनेश 
बापू 
देवरे 


एक अनोळखी पुरुष 


विजय आनंदा पाटील 


एक अनोळखी पुरुष 


एक अनोळखी पुरुष 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 

मुक्तार पंडीत झगरु 


विनोदसिह रामसिंजिवसिह 


परिशिष्ट-- चालू 


५ 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


नाव व पत्ता माहिती नाही 

नाव व पत्ता माहिती नाही 


रा . कासोदा , ता . एरंडोल , 
जि . जळगाव 

नाव व पत्ता माहिती नाही 


उंदिरखेडे , ता . पारोळा 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


धनुशी , ता . करताहा , जि . वैशाली 

भरोह , ता . भोला , जि . गोरखपूर 


६ 


रेल्वे कटिंगमध्ये दुखापत झाल्याने 

मयत 

अपघाती मृत्यू 

हिंस्त्र प्राण्याने उकरून बाहेर काढून डोके ओढून मयत . 

अपघाती मृत्यू 


धावत्या रेल्वेतून पडून झालेल्या 
गंभीर 
दुखापतीमुळे 
मयत 
. 
अपघाती मृत्यू 


धावत्या रेल्वेतून पडून झालेल्या 
गंभीर 
दुखापतीमुळे 
मयत 
. 


तापी नदीच्या पुलावरून पाण्यात 
उडी मारल्याने झालेल्या दुखापतीमुळे मयत . 

अपघाती मृत्यू 


नैसर्गिक मृत्यू 

धावत्या रेल्वेतून पडल्याने डोक्यास जबर मार लागून मयत . 


७ 


मारवाड पो . स्टे , 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार , 

अडावद पो . स्टे . 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार , 


अमळनेर पो स्टे . 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार , 


मारवाड पो . स्टे , 


चोपडा ग्रामीण . 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 

रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 


मारवाड पो . स्टे , 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


२ 


५१५ / २०१ ९ 


३२६ / २०१ ९ 


३६८५/२०१८ 

९ ३४ / २०१ ९ 


२१८ / २०१ ९ 


७०६ / २०१ ९ 


१०४३ / २०१ ९ 


९९ / २०२० 


२ ९ / २०२० 


३०२१ / २०१ ९ 


७२४/२०२० 


३ 


२६/२०१८ 


४७/२०१८ 


५४/२०१८ 

७५/२०१८ 


८२/२०१८ 


२४ / २०१ ९ 


३१ / २०१ ९ 


३ ९ / २०१ ९ 


४१ / २०१ ९ 


९९ / २०१ ९ 


०३/२०२० 


४ 


रामजश दिनबंधू पटेल 


गोपाल पौलाद ठाकुर 


एक 
अनोळखी पुरुष 

एक अनोळखी पुरुष 


बेवारस पुरुष जातीचे शव 

एक अनोळखी पुरुष 

एक अनोळखी पुरुष 


मोहन दलपत पवार 


शेख असलम शेख बब्बु 


तुनत चेतन धनगर 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


परिशिष्ट-- चालू 


५ 


धतुरा , ता . मेहर , जि . सतना म.प्र . 


मंगलादेवी चौक अमळनेर , 
जि . जळगाव 

नाव व पत्ता माहिती नाही 

नाव व पत्ता माहिती नाही 


फिरस्ता 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


बभळाज , ता . शिरपूर , जि . धुळे 


भागतवाडी , अकोला , ता . जि . अकोला 


मोहाडी प्र . डांगरी , ता . जि . धुळे 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


रेल्वेतून पडल्याने डोक्यास व शरीरास मार लागल्याने मयत . 

दीर्घ 
आजाराने 
मयत 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


पाण्यात बुडून मयत 

हृदय वाहिण्याच्या आजाराणे हृदय 

बड पडून मयत . 

अति दारू सेवन केल्याने मयत 


अपघाती 


अपघाती 


६ 


मृत्यू 


मृत्यू 


पाडळसे धरणाच्या पाण्यात उडी मारून पाण्यात बुडून मयत . 


रेल्वेतून पडून कापला जावून दुखापतीमुळे मयत . 


विहिरीत पाणी काढत असताना तोल 
जाऊन विहिरीत पडून बुडून 
मयत 
. 


रक्तक्षयाने व टी . बी . च्या आजाराने 

मयत . 


७ 


मारवाड पो . स्टे , 


रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 


अमळनेर पो . स्टे . 

अमळनेर पो . स्टे . 


अमळनेर पो . स्टे . 

रेल्वे पो . स्टे . , नंदुरबार . 


रेल्वे 
पो 
. स्टे 
. 
, नंदुरबार 
. 


मारवाड पो . स्टे , 


मारवाड पो . स्टे , 


अमळनेर पो . स्टे , 


अमळनेर पो स्टे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


१ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


२ 


९ २६ / २०२० 


004 . 


१ ९ ७१ / २०२० 


४३७४/२०२१ 


-- / २०२१ 


३०४/२०२१ 


३८ ९ / २०२२ 


१८७/२०२२ 


अमळनेर 
, 
२० 
जुलै 
२०२२ 
. 


३ 


०८/२०२० 


५०/२०२० 


७३/२०२० 


७४/२०२० 


११०/२०२० 


७०/२०२१ 


९ ४ / २०२१ 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


४ 


जहान जानटेल मारडी 


एक अनोळखी 


पुरुष 


अज्ञात बेवारस महिला 


नानसिंग देवसिंग पावरा 


एक अनोळखी पुरुष 


टिंकल प्रेम बारेला 


डोंगरसिंग कालु रावत 


परिशिष्ट-- चालू 


५ 


नागोला , जि . मालदा 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


बिलवाणी म . प्र . 


नाव व पत्ता माहिती नाही 


मडगाव , ता . संधवा , जि . बडवाणी 


मारदाड , ता . सेंधवा ( म.प्र . ) 


६ 


रेल्वेतून पडल्याने डोक्यास मार 
लागल्याने मयत . 

जुन्या आजारामुळे मयत 


रेल्वेखाली कापले गेल्याने मयत 


यकृत निकामी झाल्याने 


धावत्या रेल्वेखाली आल्याने मयत 


गळफास घेतल्याने मयत 


कापसाचा ढीग अंगावर कोसळल्याने त्यात दबला जाऊन गूदमरून मयत . 


७ 


अमळनेर पो . स्टे . 


अमळनेर पो . स्टे . 


अमळनेर पो . स्टे . 


चोपडा शहर 


अमळनेर पो . स्टे . 


चोपडा शहर 


चोपडा शहर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 


सीमा अहिरे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

अमळनेर भाग , अमळनेर , जिल्हा जळगाव . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


